आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२१-२२ करीता बांधकाम सर्वसाधारण 
एकत्रित निवास व्यवस्था लेखाशीर्ष 
(४०५९ ०२३३) या अंतर्गत निधी वितरण 
आदेशा... 
महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी,२०२२ 
वाचा 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३ दि.२४.०६.२०२१ दि.१४.१०.२०२१ 
२) शासन निर्णय क्र. बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६ दि. १३.१०.२०२१ 
३) मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आदिवासी) यांचा प्रस्ताव दि.१५ /१२/२०२१ 
प्रस्तावना - 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०२१-२२ या वर्षाकरीता मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०१) (०१) शासकीय बांधकाम सर्वसाधारण एकत्रित व्यवस्था (टिएसपी) (४०५९ ०२३३), 
५३- मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाली रु.१०००.०० लाख इतकी तरतुद अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त 
विभागाने संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार कार्यक्रम 
खर्चासाठी yo टक्के मर्यादेत निधी वितरीत करण्यास प्रशासकीय विभागास उपलब्ध करुन दिलेला 
आहे. त्यापैकी यापुर्वी संदर्भाधीन क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाच्या मान्यतेने ३० टक्के 
मर्यादेत निधी वितरीत करण्यात आला होता. आता संदर्भाधीन क्र.३ येथील प्रस्तावास अनुसरुन उर्वरीत 
२० टक्के उपलब्ध निधीपैकी प्रलंबीत देयकाकरीता मागणीनुसार निधी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय- 
आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत मागणी क्र.टी-६ मधील शासकीय बांधकाम सर्वसाधारण 
एकत्रित व्यवस्था (टिएसपी) (४०५९ ०२३३),५३- मोठी बांधकामे या खाली सन 2029-22 या वर्षातील 
अर्थसंकल्पीय तरतुदीतुन प्रलंबीत देयक अदा करण्यासाठी रु.१३५.०० लाख (अक्षरी रुपये एक कोटी 
पस्तीस लाख फक्त) इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक 
बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपुर यांना वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर शासन 
निर्णयाद्वारे वितरीत 
करण्यात येत 
असलेला निधी 
Poa २ ३ PB 
शीं अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक शकि ६०.०० 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
2 अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक = | (94.00 
बांधकाम(आदिवासी) मंडळ , नागपुर. 
एकुण २ १३५.०० 


२. सदर निधी अर्थसंकल्पीय वितरण प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी 


सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात नमुद केल्यानुसार एकूण ०२ कामांवर रकाना ५ मध्ये नमुद केलेल्या 


मर्यादेत खर्च करण्यात यावा. 
३. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


१) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय worm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ०२ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नागपुर यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी 
व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी मंडळ) नागपुर यांचे मार्फत प्राप्त 
मागणीस अनुसरुन निधी वितरीत करण्यात येत असुन सदर निधी दि.३१ मार्च, २०२२ 
अखेर खर्च होईल याची दक्षता घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


Le 


सदर शासन निर्णय fed विभागाच्या संदर्भाधीन संदर्भाधीन दिनांक १४.१०.२०२१ च्या शासन 


निर्णयान्वये प्रदान केलेल्या अधिकारांत निर्गमित करण्यात येत आहे. 


षु. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥8/9१७9॥1॥॥9.90५.॥॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२१४१४४७५९००२४ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by RAVINDRA D AUTE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TRIBAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=f05a6913f9dee1f453c9a1c5a89d8c4897737ba8edacOedf3f2 
c6et , 
pseudonym=C4ECFFC229308BD3BD 1E334FAC78848FBF7F 7613, 
serial INumber=CA98EFAC317508AB9B5820B47955BC1BABB173F20D 
25ABD816ED91 A9B6BOF 16C, cn=RAVINDRA D AUTE 
Date: 2022.02.15 18:21:49 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 
. 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास,यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
सचिव,आदिवासी विकास विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 
मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक/नागपुर 


. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, धुळे /चंद्रपुर . 
. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक/नागपुर. 
९. 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग/धुळे/चंद्रपूर. 


१०. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१३. जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे/चंद्रपुर . 

१४. वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१५. कार्यासन -२, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/प्र.क्र.१०७/कार्या-६ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२१/ प्र.क्र.१०७/कार्यासन.६, दि. १४/०२/२०२२ सोबतचे विवरणपत्र. 


रु. लाखात 
अ.क्र कामाचे नाव प्रशासकीय | आतापर्यंतचा सदर शासन 
मान्यता किंमत | पर्यंत खर्च निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात येत असलेला 
निधी 
| 2 3 | छे. 4 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), धुळे 
हि प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक 80.24 ६० 
आदिवासी विकास प्रकल्प,धुळे 
कार्यालयाचे बांधकाम 
एकूण धुळे विभाग ६४०.८५ 16 go 
आ) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम ६४०.८५ रा ६० 
(आदिवासी मंडळ)नाशिक एकुण 


कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी विभाग), चंद्रपुर 


हि प्रकल्प अधिकारी एकात्मिक ४८९.६२ ११४.६९ ७५ 
आदिवासी विकास प्रकल्प,चंद्रपूर 


एकूण चंद्रपुर विभाग ४८९.६२ ११४.६९ ७५ 
ब) अधिक्षक अभियंता, सार्व.बांधकाम ४८९.६२ ११४.६९ ७५ 
(आदिवासी मंडळ) नागपुर एकुण 
एकुण ओ-ब) ११३०.४७ ११४.६९ १३५.०० 
RAVINDRA : 


DAUTE & 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


